महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि -१०२३/प्र.क्र.८५/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ जुलै २०२३. 


संदर्भ : शासन आदेशा क्र. उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४, दि.२३.१२.२०२२. 


आदेशा 
संदर्भाधीन आदेशान्वये खाळील नमूद अधिकाऱ्यांना उप सचिव पदावर प्रपत्र बढती (पदोन्नती) 


देण्यात आलेली होती. 


अ.क्र उप सचिवांचे नाव विभाग प्रतिनियुक्‍तीचे पद 
शि श्री.सतिश शिवबाळ भारतीय | उद्योग, ऊर्जाव । महाव्यवस्थापक (प्रशासन) , महाराष्ट्र 
कामगार विभाग राज्य रस्ते विकास महामंडळ. 
२ श्री.अमोल AHA कणसे महसूल व वन मा.मंत्री (वने, सांस्कृतिक कार्य, 
विभाग मत्स्यव्यवसाय) यांच्या कार्यालयातील 
खाजगी सचिव या पदावर. 
3 श्री.सोमनाथ वसंत पोटरे । सार्वजनिक आरोग्य उप आयुक्त, नवी मुंबई 
विभाग महानगरपालिका. 


२. आता या आदेशान्वये सदर उप सचिवांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस दि.२३.०६.२०२३ पासून पुढे १ 
वर्षासाठी म्हणजेच दि.३०.०६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
टे. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७०६१७४१४५६६०७ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 

Vi N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1¢183d1€9775b63142b 

BAB U RAO 6294941 d6fa6ffe1 2c2ad5c605c23, 
postalCode=400032, st=Maharashti 


(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स./प्र.स. 
२. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग /महसूल व वन विभाग 
“सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
५. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि -१०२३/प्र.क्र.८५/का.१४ 


६. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग (का.२१)/उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग/महसूल व वन विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. संबंधित सर्व अधिकारी (विभागामार्फत). 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


